शैक्षणिक वर्ष २०२४२५- 


नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : HTED-28090/9/2028/¢99224-MHT-(HE-8) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०२४. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. HTED- 
२९०६६(११/१/२०२४/७३०८९०-॥॥-ा-(-₹-४, दिनांक १५.०२.२०२४. 


२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र एनजीसी . 
/(१७/२९)/२०१७मशि४-, दिनांक १५.०९.२०१७ 


३) दिनांक ५.०७.२०२४ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला महाराष्ट्र अधिनियम 
WD .XXIV/202, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा)अधिनियम, २०२४. 


शासन निर्णयः- 

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र. १ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) खालील परंतुकानुसार, 
विद्यापीठाने ज्या संस्थांचे प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता अंतिम मान्यतेसाठी शासनास पाठविले 
आहेत , अशा महाविद्यालयांच्या/संस्थांच्या प्रस्तावांची , संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयामधील परिशिष्ट "क" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार तपासणी करण्यात आली. 
त्यानुसार, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) खालील 
परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
एकूण ०२ नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम 
विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्तीः- 

१) महाविद्यालयांची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित तत्वावर 
राहील. तसेच सदर महाविद्यालयांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व 
शासनावर असणार नाही. 

२) नवीन महाविद्यालय / संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे हमीपत्र रु.१००/- च्या AM ज्युडीशियल 
स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

३) महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 
विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व 
आव्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि 
तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र प्रमाणित करून विद्यापीठास द्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28090/19/2028/6.99224-MHT-(HE-8) 


8) 


4) 


विभागीय सहसंचालकांचे उक्त प्रमाणपत्र Ue झाल्याशिवाय तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 
(ऑफिलिएहान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना 
संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय, संबंधित महाविद्यालयांना 
संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) खालील पंरतुकानुसार 

प्राप्त अधिकारात मान्यता दिलेल्या नवीन महाविद्यालयांच्या त्रुटीपुर्ततेची खातरजमा करण्याची 

जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. त्याचप्रमाणे सदर त्रुटी पुर्तता ६ महिन्यांच्या आत न 

झाल्यास सदर मान्यता आपोआप रद्द होईल. याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची दक्षता 

संबंधित विद्यापीठाने घ्यावी. सदर कारणास्तव मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची 

कार्यवाही संबंधित सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी करावी. 

ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या शैक्षणिक 
वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर संस्था/केंद्रीय 
नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात 
सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे 
अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

विद्यापीठांनी शासन निर्णयाचे अवलोकन केल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये 

विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व 
संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 

संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन महाविद्यालयांचा 
नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा 
कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे विभागीय 
सहसंचालकांनी आदेश काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत. 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची 
अंतिम मुदत १५ जून sail आहे. परंतु शासन अधिसूचना दि. ०५.०७. २०२४ अन्वये सदर मुदत १५ जुलै पर्यंत 
वाढविण्यात आली आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१५११२३३५६१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 
१) 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 

A H K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237f0 
95c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharasht! 


ar 
jalNumber=D96FF33E8AF31F745D84F3411F94D896382FAA82659 
B10108672887A87D6FC7C, -ASHOK S MANDE 
Date: 2024.07.16 00:04:04 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28090/19/2028/ 2. 99224-MHT-(HE-8) 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री ,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३) 
) 
) 
) आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 


oC Xx 


4 


G ८-४ 


सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

११) निवडनस्ती (मशि-४). 


Ss 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28090/19/202¥8/699224-MHT-(HE-8) 


शासन निर्णय क्रमांक : ना0-२९०१०/७/२०२४/८११२२५-॥-ा-(-€-४) दिनांक १५ जुले, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र-अ 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


प्रस्तावित विद्याशाखा 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 


ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था संदेश विद्यालय, 
शिक्षकमित्र प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे शौक्षणिक 
संकुल, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई- yoo 
०८३. 

शिक्षकमित्र बाळासाहेब म्हात्रे कॉलेज ऑफ 
आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स, मु. आवरे, 
ता.उरण, जि. रायगड 


. बंचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 

. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 

. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.एस्सी.) 

४. बॅंचळर ऑफ सायंस (इन्फॉरमेशन 
टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी.) 


Av A -0 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


जिजाई चॅरिटेबल ट्रस्ट, आष्टी, ता. आष्टी, 
जि. बीड 

जिजाऊ महाविद्यालय, राशीन, ता. कर्जत, जि. 
अहमदनगर - ४१४ ४०३. 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 
(बी.कॉम.) 

विज्ञान व तंत्रज्ञान 
(बी.एस्सी.) 


ASHOK 
MANDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e23 
7f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA82 
659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MANDE 

Date: 2024.07.16 00:04:22 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 


S Digitally signed by ASHOK S MANDE 


उप सचिव, महराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


